शासन आदेश क्रमांक : आस्थाप-२०२४/ प्र.क्र.४५/जल-२ 


शासन Beat :- 


श्री.नेखिल उत्तमराव राठोड, उपविभागीय 
जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद 
(ल.पा.) उपविभाग, दारव्हा जि.यवतमाळ यांचे 


बदलीबाबत. (विशेष बदली) 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 


दिनांक : २९ फेब्रुवारी, २०२४ 


श्री.नेखिल उत्तमराव राठोड यांची त्यांच्या विनंतीनुसार या आदेशान्वये महाराष्ट्र शासकीय 
कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध 
अधिनियम २००५ मधील ४ (४ व ४ (4) मधील तरतुदीनुसार व लगतनंतरच्या वरीष्ठ प्राधिकाऱ्यांच्या 
मान्यतेने खालील तक्त्यात नमुद केल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे : 


अ.क्र. | जिल्हा जलसंधारण 


सध्या कार्यरत असलेल्या। बदलीचे ठिकाण 


अधिकारी (स्थापत्य) यांचे कार्यालयाचे नाव 
नाव 
a श्री.नेखिळ sara] उपविभागीय जलसंधारण उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, 


राठोड 


अधिकारी, जिल्हा परिषद | जिल्हा परिषद (ल.पा. उपविभाग, 
(ल.पा.) उपविभाग, दारव्हा कारंजा जि.वाशिम (रिक्‍त पदावर) 


जि.यवतमाळ 


२.  श्री.राठोड यांनी नवीन पदाचा कार्यभार त्वरीत स्विकारावा व आपला पदग्रहण अहवाल शासनास 
विनाविलंब शासनास सादर करावा. तसेच श्री.राठोड यांची बदली त्यांच्या विनंतीनुसार करण्यात येत 
असल्याने, त्यांना पदग्रहण अवधी व अनुषंगिक भत्ता देय राहणार नाही. 
3. सदर झासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक २०२४०२२९११००२२३६२६ असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रत, 


Cc AW AD -5 


SHARAD HARIBHAU 
KHARODE 


Digitally signed by SHARAD HARIBHAU KHARODE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOIL AND 
WATER CONSERVATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=105495a2f65de66c63cfc6bedf0908609cdfef1 f5c2d9fO0 
dda9eaa0a7a2eb2b2, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialINumber=98323DC4023E9DA24F8749363CEF984072C943 
3AE29F383A8BC8CCBADBFBAA31, cn=SHARAD HARIBHAU 
KHARODE 

Date: 2024.02.29 11:25:17 +05'30' 


(श.ह.खारोडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे अ.मु.स. मंत्रालय मुंबई 

मा.उप मुख्यमंत्री महोदय यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

सचिव, मृद व जलसंधारण, मंत्रालय मुंबई यांचे स्वीय सहायक 
महालेखापाल ५ (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 


५. आयुक्‍त, मृद व जलसंधारण विभाग, वाल्मी परिसर, छत्रपती संभाजीनगर 
६. महासंचालक, वाल्मी, छत्रपती संभाजीनगर 
७. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य जलसंधारण महामंडळ, छत्रपती संभाजीनगर 


शासन आदेशा क्रमांकः आस्थाप-२०२४/ प्र.क्र.४५/जल-२ 


८. अप्पर आयुक्त, मृद व जलसंधारण विभाग, प्रादेशिक क्षेत्र, नागपूर 

९. प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, अमरावती 

१०. प्रादेशिक दक्षता व गुणनियंत्रण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपूर 

११. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, वाशिम/यवतमाळ 

१२. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, जिल्हा परिषद, लघुपाटबंधारे 

विभाग, वाशिम/यवतमाळ 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, यवतमाळ/वाशिम 
१४. श्री.नेखिल उत्तमराव राठोड, उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी, जिल्हा परिषद (ल.पा.) 
उपविभाग, दारव्हा जि.यवतमाळ ( ई- मेलद्वारे) 
१५. निवड नस्ती (जल-२) संग्रहार्थ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


